महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे व एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील उप आयुक्‍त या गट-अ 
संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची 
अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२३/कार्या-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १० मे, २०१९ 


संदर्भ :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१.१०.२०११. 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१३/का.७, दिनांक १४.०२.२०१८ 
३. शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२३/का.७, दिनांक ०८.०४.२०१९ 


: शासन परिपत्रक: 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठता) नियम १९८२ व सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.१०.२०११ 
च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक वर्षी दिनांक १ जानेवारी हा आधारभूत दिनांक मानून सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
करणे आवश्यक आहे. 

०२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे व आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या 
कार्यालय अंतर्गत कार्यरत असलेल्या उप आयुक्‍त गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ अखेर 
पर्यंतची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी दिनांक.०८.०४.२०१९ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती. 

०३. या अनुषंगाने कोणत्याही अधिकाऱ्यांचे निवेदन अथवा आक्षेप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे दिनांक 
०१.०१.२०१९ अखेर पर्यंतची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्राप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 

०३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०५१०१११४१७८०३० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajendra Tanaji === 


ahi 
serialNumber=badfcOdaa40cc485400aad9ceabcd514095659a6c 
h a Wa n e dfac856815518ded188c23a, cn=Rajendra Tanaji Bhalwane 


Date: 2019.05.10 12:01:35 +05'30' 


(रा.ता.भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 

३. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत) 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२) (का-१६) HATHA मुंबई-३२ 

५. निवड नस्ती का-७. 


शासन परिपत्रक महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२३/का-७ दि. १० मे, 2098 सोबतचे विवरणपत्र 


विकास आयुक्‍त सुधार प्रशासन झाखेती मधील उप आयुक्त संव चि 
अंतिम सेवा ज्येष्ठता पारुप यादी 


